उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव जि.बुलढाणा 
येथील दंतचिकित्सा विभागातील 
अधिपरिचारीका हे अस्थाई पद पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१८ /प्र.क्र. 9&3 / आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १३ डिसेंबर,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पद॒आ २०१८/प्र.क्र.१६३/आरोग्य -३, 
दिनांक- १९.०५.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/मौ.आ./अपदे/४३२-३३/१८, 
दिनांक-११.०५.२०१८. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव जि.बुलढाणा येथील 


दंतविभागातील अधिपरिचारीका या १ पदास दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या 


अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, शेगांव जि.बुलढाणा येथील दंतविभागातीळ अधिपरिचारीका 


या १ अस्थाई पदास दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 


२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-३, 


११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


२) २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - सार्वजनिक आरोग्य 
009 - संचालन व प्रशासन, 
(09) (०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


३) २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(09)(09) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक- 
०७.०९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१९१७४५४१८३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


R १] e al d fa 1. ede Shamraoji 


Kaurte, C = IN, S = 
७५७ Maharashtra, O = G 
Shamraoji sitsssasive ळी 


Health Department 


Kau rte a ती 12:34:17 


(रा.शा.कौरते) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-३, 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये - राज्यस्तर) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

८. संबंधीत वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय शेगांव जि.बुलढाणा. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


